शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान 
अभियांत्रिकी पदविका संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या 
नावात बदल करण्यास अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन झासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०१९ (प्र.क्र.११७/१९)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: 03 जूले, २०१९ 


संदर्भ:- १) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: ए.०.५/८५८॥/1- 
4265906003/2019/EOA, दिनांक: २९.०४.२०१९ 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. १०/एनजीपी/ 
अभ्या.नाव बदल/२०१९/६३५, दिनांक: १२.०६.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थेच्या 


अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन संचालक, 


तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या 


संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या नावात Jeo करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन खालील प्रपत्र-अ मध्ये नमुद विद्यमान अभियांत्रिकी संस्थेतील पदविका 


अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९ (प्र.क्र.११७/१९)/तांशि-५ 


प्रपत्र-अ 
Sr. Dte Name of the Institute Old Name of the | Intake New Name of the Intake 
No. Code Course Course 
1. 3280 VIGHNAHARTA  TRUST’S | COMPUTER हि COMPUTER 7 
SHIVAJIRAO S JONDHALE | TECHNOLOGY ENGINEERING 


POLYTECHNIC, OPP 
ASANGAON RLY STATION, 
NEAR GURUDWARA, 
ASANGAON, THANE-421601 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१९०७०३१२०३५४२००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igher and 


5.4. #5c05dc9058175992109e62d3571 9b9dfbB 
7a96579dc30265d67ce, 

Ka t ka r serialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197206b947 
20842cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 

Date: 2019.07.03 12:11:36 +05'30' 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


यांचे मार्फत) 


. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


. संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 


. संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ व मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली, ११०००१ 
विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, 


चर्चगेट, मुंबई 
निवड नस्ती तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


